महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य 
अकादमीकडुन सन २०१९-२० या आर्थिक 


वर्षात राबविण्यात येणा-या विविध 
योजनांच्या खर्चासाठी (कार्यक्रमांतर्गत) 
प्रशासकीय मान्यता . 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : पंजाबी -२०१९/प्र.क्र. ४/ पंसाअ /का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- ०३/०८/२०१९ 
वाचा :- 

१) अल्पसंख्याक विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : पंसाअ-२०१७/प्र.क्र.१७६/का-४, 

दि.५.१०.२०१८ 
2) वित्त विभाग , शासन परिपत्रक क्रमांक : : अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३ 

दि.८.७.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात पंजाबी भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच पंजाबी व मराठी भाषेतील 
साहित्यिकांमध्ये वैचारिक आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने 
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आली आहे. पंजाबी साहित्य अकादमीमार्फत राबविण्यात येणा-या योजना निश्चित करण्यात आलेले 
असून सदर योजनांची पुर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीकरिता रु.१५,००,०००/- (रूपये पंधरा लाख 
फक्त) इतकी कार्यक्रमांतर्गत तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. वित्त्‌ विभागाच्या संदर्भ क्र. २ 
दि.८.७, २०१९ च्या परिपत्रकानुसार मंजूर तरतूदीच्या ऑगस्ट, २०१९ ते डिसेंबर,२०१९ या ५ 
महिन्याकरिता ६०% इतक्या मर्यादेत खर्च करण्यास उपलब्ध करुन देण्यात आल्यानुसार 
वितरणेसाठी रक्‍कम रु.९,००,०००/- (रुपये नऊ लाख फक्त) इतक्या रक्कमेच्या मर्यादित 
दि.५.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या योजनांसाठी खर्च करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीकडून सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
दि.५.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या खर्चासाठी 
कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पित रु.१५,००,०००/- (रूपये पंधरा लाख Had) इतक्या तरतूदीतून वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या परिपत्रकानुसार ऑगस्ट, २०१९ ते डिसेंबर,२०१९ या ५ महिन्याच्या 
कालावधीकरिता रक्‍कम रु.९,००,०००/- (रुपये नऊ लाख फक्‍त) इतक्या मर्यादेत रक्‍कम खर्च 
करण्यास महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीस खालीलप्रमाणे खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंजाबी -२०१९/प्र.क्र. 8/ पंसाअ /का-५ 


अ. योजना व उद्दीष्टये दि.५.१०.२०१८ च्या शासन | सन २०१९-२०या शेरा 
क्र निर्णयान्वये पुर्नविलोकीत वर्षा 
केल्यानुसार मंजूर करिता करावयाच्या 
करण्यात आलेली Tapa | कार्यक्रमानुसार 
रुपये प्रस्तावित Tapa 
रुपये 
र संत गुरुनानकचा साहित्यिक | रु.३,००,०००/- रु.३,००,०००/- 
शिकवण विषयावरील 
चर्चासत्र पंजाबी भाषेतील 
वाड:मयीन व सास्कृतिक 
कार्यक्रम 
२ | पंजाबी सांस्कृतिक मेळावा रु.६,००,०००/- रु.६,००,०००/-- 
एकूण रु.९,००,०००/- रु.९,००,०००/- 


२. सदरहू रक्‍कम “मागणी क्र. झेडई-१,२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण,१९९ इतर अजझ्ञासकीय संस्थांना सहाय्य्‌ कार्यक्रम -१-अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (०२) 
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीचे विविध योजनेसाठी सहाय्य्क अनुदान राज्य्‌ (कार्यक्रम) 
(२२३५-सी-२१४ ) “या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यास यावा. 

3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
SUG करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०१९०८०७११३८०३५८१४ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Mahesh Sadashiv ९०५५० 


2.5.4.20=965737dc1 8a2c1 fbaf047c7a9f61259e5c65db98 1c8eaaab6c9 
838975318874, 


serialNumber=d8e467b3825f1 97df63f949fa4b661ca6c21333d9afdb9 
h O 1 e a r 2501b830b9d0ca5c6, cn=Mahesh Sadashiv Choukekar 
Date: 2019.08.07 11:43:22 +05'30' 
(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-७/(का-५)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 
६. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


